अमेलिया एरहार्ट 


अमेरिकी महिला वैमानिक 


सँडलबॅक शैक्षणिक प्रकाशन 


अमेलिया एरहार्ट 


अमेरिकी महिला वैमानिक 


मराठी अनुवादः सुशील मेन्सन 


MAR 


ती जिज्ञासू आणि 

साहसी होती . 
विमानोड्डाणात स्त्रिया 

पुरुषांपेक्षा तसूभरही 
कमी नाहीत , हे तिला 
सिद्ध करायचे होते . 


अमेलिया एरहार्ट . आधी एक सहकारी म्हणून आणि नंतर एकाच 
इंजिनाच्या छोट्याशा विमानाची वैमानिक म्हणून तिने एकटीने अटलांटिक 
महासागरावरून उड्डाण केले . इतिहासातील ती पहिलीच अशी स्त्री होती. 
वादळ येणार 

हो , कॅन्ससमध्ये 
बहुधा ! 

मोठी वादळं येतात . 


अमेलिया एरहार्टचा जन्म 24 जुलै 1898 रोजी कॅन्सस 
राज्यातील एट्चीसन शहरात झाला. तिच्या वडिलांचे 
आईवडील स्थलांतर करून तिथे स्थायिक झाले होते . 


कळतंय मला, पण 
तरीसुद्धा भीती 


वाटते. 


अमेलियाच्या 
आईची आई 

7 काही करणार नाहीत 

ते . त्यांना आपलं 
ओटीस राज्यातून 
स्थलांतर करून 

कुतूहल वाटतंय. 
कॅन्ससला आली 
होती. तेव्हा तिथे 
बरेच मूळ अमेरिकी 
लोक राहात होते. 


अमेलियाला मात्र त्या | मीच त्यांना पहिल्यांदा 
लोकांबद्दल जाणून | शोधून काढलं असतं तर! 
घ्यायला आवडे . 


असं अज्ञात जग 
प्रत्येक काळात 
असतंच कुठेतरी . 
कुणीतरी त्यांचा 
शोध घेतोच. 


चला, एट्चसन आलं . 


अमेलियाचे वडील 
रेल्वेखात्यात वकील 
म्हणून काम करत . 
कामानिमित्त ते बराच 

प्रवास करत . 
अमेलिया आणि तिची 
बहीण म्युरील यांचा 
बराचसा वेळ 

ओटीसच्या 
आजीआजोबांच्या 
संगतीत जात असे . 


कधी एकदा 
आजीकडे जातोय , 
अस झालंय मला. 


AMELIA EARHART 


va 


त्यांना ओटीसहन 


आलेले 


आजीआजोबा 
आणि त्यांचं 
सफेद घर खूप 

आवडे. पण 
कधीकधी काही 
समस्यादेखील 
येत. 

अगं आजी , ते कपडे 
आईने घेतलेयत , 
माझ्यासाठी . 

लहान होते तेव्हा मी कंबरेवर 

पण मलीनी | रिंग फिरवायचा खेळ खेळायचे. 
स्कर्टपेक्षा हे 
बरे आहेत . 

चला, आता जरा चांगले कपडे 

घालू नयेत. | घाला बघू. 
खेळलं , 

घालू नयेत. 

तू शांतपणे 
धावलं , उड्या 

एका जागी 
मारल्या तरी 
हे फाटत 

___ बसून 
नाहीत. 

का नाही 
खेळत ? 


बाहल्यांशी 


हो आजी . 


एका खास प्रसंगी, त्यांचे वडील त्यांना सेंट लुईसच्या जत्रेत 
घेऊन गेले. त्यांनी रोलर कोस्टरमध्ये खूप मजा केली . 


बाबा , मी 

चक्क 
उडतेय ! 


एचिसनमध्ये परतल्यावर 
अमेलियाला एक कल्पना सुचली. 


आधी या फळ्या 
आपण शेडला लावू, 
म्हणजे मग गाडीची 

ट्रॅक बनेल. 


चला , एक रोलर 
कोस्टर बनवू . 


ते कसं 
बनवायचं? 


या खोक्याच्या 
तळाशी माझी 
स्केटींगची चाकं 
लावू, म्हणजे गाडी 

बनेल . 


पहिलं कोण 
जाणार या 
गाडीतून ? 


तूच जा 
अमेलिया . 


तू खूप 
मेहनत 
केलीयस. 


AMELIA EARHART 


फळीवरून अमेलियाची गाडी घसरत 
जमिनीवर आदळली . ती गाडीतून 
बाहेर फेकली गेली आणि कोलांट्या 

खात खाली पडली. 


अमेलिया 
मोठ्या 
खुशीत 
फळीवर 
चढ़न 
आपल्या 

गाडीत 
बसली आणि 
तिला धक्का 

दिला. 


बघा मी 
आssले ! ओहो , 
किती मजा 

येतेय! 


अगं आई 
गंssss ! 


पण आजी अमेलियाला ओरडली. 


फार लागलं 

का ग ! 


कशाला जीवाशी 
खेळतेयस अमेलिया! 
ते फळकुट इथून 
काढूनच टाकते मी . 


मजा 
करतोय 
आजी 
आम्ही. 


अजिबात नाही. 
आपला ट्रॅक 
आणखी खाली 
आणायला हवा . 
चला आणूया . 


अमेलियाला आजोबांची पुस्तके वाचायला 
आवडत . त्यांतील बऱ्याच पुस्तकांमध्ये 

साहसी गोष्टी होत्या . 


मुलींनी फिरू नये , साहसं 

करू नयेत का ? मी 
कधीतरी नक्की काही करेन . 


ETA 


वाचन हे स्त्रियांसाठी 
चांगलं काम आहे . 


कमाल आहे ! सगळ्या गोष्टींचे 

नायक पुरुषच 
का आहेत ? 


1908 साली अमेलिया 10 वर्षांची असताना तिचे 

वडील तिला आयोवा राज्यात घेऊन गेले . 


प्लीज बाबा, 
आणखी थोडा वेळ . 


तिथे खरेखुरे घोडे आहेत . 

त्यांच्यावर बसू? 


पण मला तुम्हाला नवं 
काही दाखवायचंय , एक 
__ हवेत उडणारं यंत्र . 


शेवटी, त्यांनी मुलींना 
उडणाऱ्या यंत्रापाशी 

आणलंच . 


पाच वर्षांआधी हेच विमान 
पहिल्यांदा हवेत उडालं . 
अविस्मरणीय घटना होती 

ती ! 


पण विमान बघून 
अमेलियाला काही विशेष 

वाटले नाही . 


AMELIA CARHART 


अरेरे ! म्युरील , इथे येण्याआधी 
युद्ध काय असतं हे मला 
मुळीच माहीत नव्हतं . 


काही वर्षे गेली. 
म्युरील कॅनडातील 
टोरॉटोच्या कॉलेजात 
शिकायला गेली . 
1917 सालच्या 
महायुद्ध कालखंडात 
अमेलिया तिला 
भेटायला गेली . 


युद्धात माणसं टोरांटोची हॉस्पीटल | अमेलियाने आईला पत्र लिहिले . 
अपंग होतात. मला जखमी सैनिकांनी 
इथे राहन त्यांना | भरलीयत . त्यांना 

शाळेत 
मदत केली पाहिजे . मदत हवीच आहे . 

परतण्याऐवजी मी 
प्रथमोपचाराचे 
प्रशिक्षण घेईन 
आणि नर्सना मदत 

करेन . 


नगा दिली. 


आईने परवानगी दिली . 
तिने स्पॅदिना लष्करी हॉस्पीटलमध्ये सकाळी सातपासून संध्याकाळी सातपर्यंत 

काम केले . 
तिने फरशा साफ | तिने रुग्णांना मदत केली . 
केल्या . 

दीदी , 
ताई , जरा माझी 

तांदळाची 
पाठ रगडशील ? खीर नाही ? 

INIME 


तिने त्यांना 
भोजन वाढले . 


एकदा तिची 
मैत्रीण तिला 
सैनिकांना 
विमान 
उड्डाणाचे 
प्रशिक्षण 
देणाऱ्या 
तळावर घेऊन 
गेली. 


किती मजेत 
उडतायत ! सुंदर 
आणि आकर्षक 
वाटतं हे दृश्य ! 


कॅप्टन स्पॉल्डिंग, 
मला उडायचंय , 
मला वर घेऊन 
जाल 
तुमच्यासोबत ? 


माफ करा, पण इथले 
नियम खूप कडक 
आहेत. 


हरकत नाही, पण 
कधीतरी मी नक्कीच 
उडेन . 


मला शिकायला आणि प्रयोग 
करायला आवडतं . लहानसहान 
आजारावर गोळ्या द्यायला मला 

आवडणार नाही. 


Gनको सोडून जाऊस . 
युद्ध संपल्यावर ती तू निष्णात डॉक्टर 
न्यूयॉर्कला बनू शकतेस . 
कोलंबिया 
विद्यापीठात 
वैद्यकिय शिक्षण 
घेण्यास गेली. पण 
वर्षभरातच तिने 
ते सोडून दिले. 


मग अमेलिया आईवडिलांच्या इच्छेनुसार कॅलिफोर्नियात 

त्यांच्यासोबत राहायला गेली. 


AMELIA EARHART 


ती वडिलांसोबत एकदा विमानांच्या कसरती बघायला गेली. विमाने उडाल्यावर 
एकजण त्याच्या पंखावर तोल सावरत उभा राहीला . लोकांनी श्वास रोखून धरले . 


__ _ बापरे ! 


| | मग इतर विमाने उडू लागली. त्यांना दोर लटकत होते . । .... आणि दोर 

पकडून वर 
दोर डोक्यावर आल्यावर.... | एकजण वर हवेत झेपावला..... 

चढत गेला . 


सुरक्षितपणे तो वरच्या विमानात पोहोचला. 

लोकांनी टाळ्या वाजवल्या . 


हवेत चक्राकार वळणे घेणारी 
विमाने बघून अमेलिया हरखली. 


बाबा , विमान उडवायला 
शिकण्यासाठी किती 

खर्च येतो ? 


हजारेक 
डॉलर तरी 
असेल . 


हजार डॉलर! निदान मला 
विमानातून प्रवास तरी | | 

II तिच्या पहिल्या विमान प्रवासात वैमानिक होता, 
करता येईल का ? . 

फ्रैंक हॉक्स. नंतर त्याने वेगाचे कित्येक विक्रम केले . 


का नाही ? तुझ्यात 
हिंमत असेल तर मी 
व्यवस्था करतो . 


IMAN 


किती अद्भत ! अगदी 

मला वाटलं होतं 

तसंच! जगातली 
सर्वोत्तम मजा आहे ही ! 


आता ती स्वत : विमान उडवायचे 
स्वप्न बघू लागली. त्यासाठी ती एका 
टेलिफोन कंपनीत नोकरी करू लागली. 


दर आठवड्याच्या शेवटी वैमानिकाचे 
प्रशिक्षण असे. कर्टीस स्कूल ऑफ 
एव्हिएशनमधून पदवीप्राप्त झालेली 
पहिली स्त्री , नेटा स्नूक, या तिच्या 

प्रशिक्षक होत्या .. . 


३ 


चला उठा, कामावर 

जायला हवं . 


उड्डाण घेण्याआधी 
आपल्या विमानाची 
आणि त्याच्या भागांची 
ओळख करून घ्या . 


AMELIA EARHART 


हळूहळू ती विमान उडवायला शिकली. कधीकधी आणीबाणीच्या प्रसंगी 
तिचे विमान उलटलेही . 

पण कधी 
ही जागा सपाट 
आहे बऱ्यापैकी. 

दरीसुद्धा असू 
शकते. वरून 
दिसत नाही ती . 


तिने माजी लष्करी प्रशिक्षक जॉन 
मॅटिजो यांच्याकडून प्रगत प्रशिक्षणही 

घेतले. 


मी विमान गोल 
फिरवतोय. तू 
विमानाचं नियंत्रण 

कर . 


धाडस देखाव्यासाठी 
करू नये. त्यातून 
कठीण प्रसंगी काय 

करावे, याचे 
प्रशिक्षण मिळते. 


ठीकाय ! 


अखेरीस , तो महान दिवस उगवला. अमेलियाने एकटीने विमानाचे उड्डाण 

केले . 

ती उपजतच वैमानिक 
ती अजिबात 
घाबरलेली 

| आहे , थंड डोक्याची. 

ती स्वत : ला विमानाचा 
वाटत नाहीये. 

भागच समजते. 


वयाच्या चोविसाव्या वाढदिवशी 24 जुलै 1922 रोजी अमेलियाला 

आईवडिलांनी आणि म्युरीलने एक छोटे विमान भेट दिले . 


असंच हलकं विमान हवं 
होतं मला . मी कुणाच्याही 
मदतीशिवाय यांची शेपटी 
उचलून फिरवू शकते . 


ऑक्टोबरमध्ये तिने त्यांना रॉजर 
फिल्ड येथील हवाई कसरती 
पाहाण्याचे तिकीट दिले . 


बंधुभगिनींनो , अमेलिया एरहार्ट 

या आपल्या किन्नर कॅनरी 
विमानातून नवीन विक्रमी उंची 
गाठण्याचा प्रयत्न करणार आहेत . 


ती माझी बहीण 

आहे . 
अमेलियाचे विमान 
आकाशात वर वर गेले 

आणि शेवटी एका 
ठिपक्यासारखे दिसू 

लागले . 


साठ हॉर्सपावरचं इंजिन 
आणि तीन सिलेंडरच्या 
जोरावर ती कशी काय 
मागचा विक्रम मोडेल ? 


AMELIA EARHART 


तिने सुरक्षितपणे 
विमान उतरवले 

तेव्हा सर्वांनी 
टाळ्या वाजवल्या . 


विमानातील उपकरण 14, 000 
फूट उंची गाठल्याचे दर्शवत 
होते . हा कुणा स्त्रीने केलेला 
एक नवा विक्रम होता. 


भविष्यात अमेलियाने केलेल्या अनेक 
विक्रमांपैकी हा पहिलाच विक्रम होता. 


शेवटी तिने आपले विमान विकले 
आणि एक मोटार खरेदी केली. 


काही काळाने तिच्या आईवडिलांचा 

घटस्फोट झाला . 
आईला 

इंधन परवडलं 
आपल्यासोबत तर मीच 
यायचंय . कसं तिला विमानाने 
करायचं ? बोस्टनला नेईन . 


EAST 


मोटार चालवायलाही 

साहस लागत. 


अनेक नोकऱ्या केल्यावर ती शेवटी बोस्टन येथील डेनिसन 

हाऊस येथे सामाजिक कार्यकर्ती बनली . 


मी किती उंच थर लावू 
शकतो, ते मला 
पाहायचंय . 


फेरिस, याला प्रयोग 

म्हणतात. 


अमेलिया , 
तुमचा फोन . 


नंतर करायला सांगा. 

मी कामात आहे . 


एप्रिल 1928 मध्ये 
एके दिवशी ती 
मुलांकडून एका 
नाटकाची तालीम 
करून घेत होती . 


पण पलिकडची व्यक्ती हटूनच बसली . 

मग अमेलियाने फोन घेतला. 


तुम्ही अटलांटिक 
महासागर पार करावा, 
असं मला वाटतंय. 


मी कॅप्टन हिल्टन 
बोलतोय . तुम्हाला 
विमानोड्डाणाचा 

नवा विक्रम 
करायचाय का ? 


का नाही ! 
नवनवं साहस 
करायला मी 
आतुरच असते . 


कोणता विक्रम ? 


वर्षभरापूर्वी तरूण 
चार्ल्स लिंडबर्ग 
__ एकट्याने 

अटलांटिक 
महासागर पार 
करून जगप्रसिद्ध 
झाला. पण अशाच 
प्रयत्नात तीन 

स्त्रिया मात्र 
मृत्युमुखी पडल्या. 


फ्रेडरिक गेस्ट या श्रीमंत अमेरिकी स्त्रीने एका इंग्रज 
व्यक्तिशी लग्न केलंय आणि तिला एका स्त्रीने हा 
विक्रम करावा असं वाटतंय , कॅप्टन रेले म्हणाले . 

गेस्ट बाईंनी फ्रेंडशीप हे विमान 
खरेदी केलंय. कुणा स्त्रीने ते 
स्वत : अमेरिकतून उड्डाण 
करून इंग्लंडला सदिच्छाभेट 
द्यावी , अशी त्यांची इच्छा आहे. 


मीच वैमानिक 
असणार का ? 


नाही , एक पुरुष वैमानिक 

आणि एक तंत्रज्ञसुद्धा 
असतील. त्यांची गरज 

पडेल . 


मंजूर असेल तर तुला 

न्यूयॉर्कला जाऊन 
निवड समितीला भेटावं 

लागेल. 


बरं . 


मी लगेच 
निघते . 


समितीने अमेलियाला या प्रवासासाठी योग्य ठरवले. बोस्टनला परतून तिने 
__ _ गेस्टबाईंचे विमान पाहिले आणि ती आपल्या सहकाऱ्यांना भेटली. 


हा वैमानिक बिल स्टल्झ आणि हा 

तंत्रज्ञ स्लिम गॉर्डन . 


TRENDBERS 


आणि ते फ्रेंडशीप . 

तुमचं विमान . 
उड्डाणासाठी त्याची 
तयारी सुरू आहे . 


अनकूल हवामानासाठी त्यांना काही आठवडे वाट पाहावी लागली . तेथील 

प्रमुख जॉर्ज पामर यांनी अमेलियाचा चांगला पाहुणचार केला . 


तुम्ही या मोहिमेत 
कसे सहभागी 
झालात ? 


मी प्रकाशक आहे आणि 
लिंडबर्गचा मित्रसुद्धा . साहसी 
लोकांसोबत राहायला मला 

आवडतं . 


3 जून रोजी त्यांनी न्यू फाऊंडलंडकडे उड्डाण केले. तिथे ते दोन आठवडे थांबले . 

मग 17 जून 1928 रोजी सकाळी 11 वाजता त्यांनी पुन्हा उड्डाण केले . 


पुढच्या चोवीस तासात ते नायक ठरणार 
होते किंवा मृत्युमुखी पडणार होते . 


त्यांना वादळे , वेगवान वारे आणि मुसळधार 

पावसाला तोंड द्यावे लागले . 


अमेलियाने सर्व 
बारीकसारीक नोंदी केल्या . 


बिल म्हणतोय , आपला 
रेडिओ संपर्क तुटलाय . 


संपूर्ण दिवस आणि रात्र ते उडत राहिले . पण ते 

____ नेमक्या दिशेने जात होते का ? 
रेडिओ उपकरण चालू 
असतं तर आपण कुठे | 

| आपण सुरक्षित 
आहोत , हे कळलं असतं . पाहाचू कुठतरा . 


डावी मोटर आवाज 

करतेय . मी विमान 
वेगाने खाली नेतो. तोल 

सांभाळ अमेलिया . 


असतं तर आपण कुठे 


आपणसुरक्षित 


3,000 फूट उंचीवर ते धुके आणि 

अंधारातून बाहेर पहाटेच्या 
संधिप्रकाशात आले. खाली एक जहाज 

दिसत होते . 


AMELIA EARHART 17 
मी ही चिठ्ठी बांधून 

संत्र फेकते 
जहाजावर . ते 
सांगतील इशाऱ्याने, 
जवळ कुठे जमीन 

आहे ते . 


तिने दोन संत्री खाली फेकली. 
पण दोन्हीवेळा ते जहाजावर 

पडले नाही . 


आतापर्यंत जमीन दिसायला हवी 
होती. विमानात फक्त एक तास पुरेल 

इतकंच इंधन आहे. जहाजानजिक । 
उतरायचं का ? की जायचं तसंच पुढे ? 


ते तसेच पुढे गेले. मग त्यांना खाली 
- काही लहानलहान बोटी दिसल्या. 


मासेमारीच्या बोटी ! 

म्हणजे जमीन 
नजिकच आहे . पण 
कोणत्या दिशेत ? 


आणि अचानक त्यांना 
समोर जमीन दिसू लागली . 


हे इंग्लंड आहे 
की आयर्लंड? 


काय फरक पडतो ? मला 

विमान शहरानजिक 
एखाद्या शांत जलाशयात 

उतरवायचंय . 


बिलने विमान व्यवस्थित उतरवले. स्लिमने विमान खुणेच्या ठिकाणी बांधून 
ठेवले. अमेलियाने किनाऱ्यावर उभ्या असलेल्या माणसाला झेंडा दाखवला. 

आम्ही 20 तास 40 मिनिटे 
विमान चालवून महासागर पार 
केलाय . हा कोणता देश आहे ? 


माणसं दिसत नाहीत ! 


थोड्याच वेळात एक पोलीस तिथे 

आला . 


त्यांचे किनाऱ्यावर स्वागत करण्यात 

आले. 


मॅडम , तुम्हाला खरंतर , मी काहीच 
पाहायला मोठी केलेलं नाहीए. बिल 
गर्दी केलीय आणि स्लिमलाच 
लोकांनी . सारं श्रेय जातं . 


अमेरिका! 


आम्हा अमारकतून | वेल्समधल्या बरी 


आलोय. कुठे 


आहात आम्हा? | स्वागत आहे 


| बंदरात तुमचं 


जगभरात ही बातमी पसरली . इंग्लंडमध्ये पंधरवडाभर त्यांचे 
__ सत्कारसोहोळे सुरू होते. मग ते न्यूयॉर्कला परतले . 


ती बघा हिंदी मॅडम हो , पहिली स्त्री वैमानिक . 


अमेलियाचा 
जयजयकार असो. 


अमेलिया ही विमानातून अटलांटिक महासागर 

पार करणारी पहिलीच स्त्री होती. सर्वत्र 
लोकांनी तिचा मोठा जयजयकार केला. 


19 


पण अमेलिया समाधानी नव्हती. ती 
तिचे सल्लागार आणि व्यवस्थापक , 
जॉर्ज पुटनमशी याबाबत बोलली . 

मी कौतुकाची मानकरी नाही. मी 
एकटी विमान चालवून अटलांटिक पार 
करेन तेव्हाच समाधान होईल माझं . 


AMELIA EARHART 
पण आता तू फ्रेंडशीप प्रवासावर 
पुस्तक लिही. मी प्रकाशित करीन . 
आपण त्याला 20 तास 40 मिनिटे 
असं शीर्षक देऊ . 


नक्कीच 
करशील तू . 


काही आठवड्यांतच तिने पुस्तक पूर्ण 
| केले . मग ती पुन्हा विमान उडवण्याची 

तयारी करू लागली . 


| तिने इंग्लंडमध्ये एक 

___ मी रात्री विश्रांती 
छोटे विमान खरेदी । 

घेण्यासाठी आणि इंधन 
केले होते . त्यातून ती 

भरण्यासाठी थांबे घेईन . 
प्रशांत महासागराच्या 
किनाऱ्यावरून उडणार 

होती . 


पहिल्यांदाच कुणी स्त्री 
संपूर्ण अमेरिका पालथा 
घालणार आहे . 


आभाळातून सर्व शहरे एकसारखीच दिसत . तिथे विमानतळ नव्हते, काही 
खुणा नव्हत्या . एकदा रात्री इंधन संपत आल्यावर तिने विमान थेट न्यू 

मेक्सिको प्रांतीतील हॉब्स शहराच्या रस्त्यावर उतरवले . 


पण कोणतीही गंभीर दुर्घटना न 
होता ती कॅलिफोर्नियाला आपल्या 

घरी सुखरुप पोहोचली . 


तिने प्रथमच एअर 

दोघांचे नाते सुदृढ होते . 
डर्बी विमानाचे 
उड्डाण केले , 
उड्डाणांवर लेख 

लिहिले, ती 
विमान कंपनीची 
अधिकारी बनली, 
तिने अनेक 

मला माझं काम करायचं , 
व्याख्याने दिली 

| विमान उडवायचं स्वातंत्र्य हवं . 
आणि 1931 साली 

मी वचन देतो . 
। आपण एकमेकांसोबत खुश 
जॉर्ज पटनमशी 

तला मी नेहमीच 
नसलो तर वर्षभरातच वेगळं 
लग्न केले . 

प्रोत्साहन देईन . 

होऊ . 
ती उड्डाण कौशल्यावर मेहनत घेऊ लागली. एकटीने अटलांटिक महासागर पार 
करण्याचे स्वप्न ती विसरली नव्हती. 20 मे 1932 रोजी, रात्री 7 वाजता तिने 

न्यू फाऊंडलंडमधून एका इंजिनाच्या व्हेगा या विमानातून उड्डाण केले.. 


हवामान अनुकूल होते . ती 10 ,000 फूट वर 

गेली . 


अचानक परिस्थिती पालटली. 


तिचे विमान एका भयंकर वादळात 

सापडले . 


उंची दाखवणारं 
अल्टिमीटर खराब 

झालंय. विमान 
समुद्राच्या किती वर 
आहे कळत नाही . 


वादळाच्या वर जायला बघू. 

पण जास्त उंच गेलं तर 
विमानावर बर्फ जमा होईल . 


AMELIA EARHART 


पंखांवर बर्फ जमा झालाच. 

विमान गिरकी घेऊन 
नियंत्रणाच्या बाहेर गेले . 


ते वेगाने 3, 000 फूट खाली आले. 
खाली उबदार हवेमुळे बर्फ वितळला. 
अमेलियाने विमान नियंत्रणात आणले. 


हिमशिखरं विमानाच्या 
फारच नजिक आहेत ! 


इंजिनमधून ज्वाळा बाहेर पडू लागल्या. पण उमेद न हरता ती विमान 
चालवत राहिली. पहाटेच्या सुमारास तिला समोर जमीन दिसली , डोंगर 

आणि त्यावरचे वादळी ढग आणि रेल्वेरुळसुद्धा दिसले 


हा रेल्वेमार्ग मला शहरापर्यंत 
घेऊन जाईल . तिथे एखादा 
विमानतळ असू शकेल . 


पण शेवटी तिला एक गवताळ कुरण दिसले . तिने तिथेच विमान उतरवले . 
पंधरा तास अठरा मिनिटे विमान चालवून ती अमेरिकेहून आयर्लंडमधील 

_ _ लंडनडेरी शहरात आली होती . 
नमस्कार , मी 
अमेरिकेतून आलेय . 

आत्ताच आलात ? 


अखेरीस , तिने एकटीने विमान चालवून अटलांटिक महासागर पार केलाच. ती 

जगातील अशी पहिलीच स्त्री आणि अमेरिकेची खरीखुरी नायिका ठरली. 


99 


पॅरिसमध्ये तिला पदक 
प्रदान करण्यात आले. 


बेल्जियमच्या राजानेही 
तिला पदक दिले . 


लंडनमध्ये राजाने तिचे 

ले आणि 
अमेलियाला राजपुत्रासोबत 
नृत्य करण्याची संधी 

मिळाली . 


आमच्यातर्फे 
आपल्याला हे 
सर्वोच्च पदक . 


हे सन्मान पदक 
आपल्या अत्युच्च 
कामगिरीसाठी. 


अमेरिकेत व्हाइट हाऊसने तिचे यथोचित स्वागत केले. तिथे अध्यक्ष हवर 
यांनी नॅशनल जिओग्राफीक सोसायटीचे सुवर्णपदक देऊन तिचा सन्मान 

केला. 
पिढ्यानपिढ्या अमेरिकी 

मी एवढं मोठं काम 
लोक ज्या स्त्रियांना आपले 

केलंय असं मला 
स्फूर्तीस्थान मानत 

खरंच वाटतं नाहीए . 
आलेयत , त्या स्त्रियांमध्ये 
आता तुझाही समावेश 

झालाय. 


न्यूयॉर्क विमानतळावर तिच्या विमानाभोवती 

लोकांची अलोट गर्दी झाली. 


मग अमेलिया प्रशांत 
महासागर पार करून 

होनोलुलूवरून 
कॅलिफोर्नियाला गेली. 
असा विक्रम करणारी 
ती पहिलीच वैमानिक 
होती. लॉसएजल्स ते 
मेक्सिकोसिटी आणि 
मेक्सिकोसिटी ते 

न्यूयॉर्क एकटीने 
उड्डाण करणारीही ती 
पहिलीच मनुष्य होती. 


NR 
- 9851 


AMELIA EARHART 
विद्यापीठाने अमेलिया 

एरहार्ट निधीसाठी 
देणग्या गोळा केल्या . 


__ 1935 साली ती पर्डय विद्यापीठात शिकवायला 
गेली. तेथील विद्यार्थिनींशी तिने मनमोकळ्या गप्पा 

_ मारल्या . 
एखादं काम करावसं वाटलं 
तर जरूर करा. ते काम 

पूर्वी कुणा स्त्रीने केलं 
नाही , म्हणून काय झालं ! 


तुला उड्डाणाचे प्रयोग 

करण्यासाठी या 
50,000 डॉलर निधीतून 

नवं विमान घे . 


अमेलियाने नवीन दोन इंजिनांचे लॉकहीड इलेक्ट्रा हे विमान घेतले . त्यात 

अत्याधुनिक उपकरणे होती. ते खूप मोठे आणि सुरक्षित विमान होते . 
जॉर्ज, यातून मला जगभर 
फिरायचंय , विषुववृत्तावरून तुला लागेल ती मदत करेन मी . 

उडायचंय . याआधी कुणी 
विमानाने पृथ्वीवरचं हे सर्वाधिक 

अंतर कापलेलं नाहीए. 


अमेलिया उड्डाणामार्गाचा अभ्यास करू लागली. जॉर्जने दूरवरच्या ठिकाणी तिला 
इंधन आणि विमानाचे नादुरुस्त भाग मिळू शकतील, याची व्यवस्था केली. 


तुम्ही ठीक आहात 

का ? 


मार्चमध्ये ती आणि फ्रेड 

नूनन हा वैमानिक 
विमानाने हवाईला गेले. 
तिथन उडडाण केल्यावर 
काही गडबड झाली आणि 
त्यांचे विमान कोसळले. 


मी ठीक आहे . पुन्हा - 
प्रयत्न करायला हवा. 


1 जून 1937 रोजी विमान दुरुस्त झाले . अमेलिया आणि फ्रेड यांनी 

पन्हा उड्डाण केले. पण यावेळी त्यांनी विमान पूर्वेकडे नेले . 


किनाऱ्यावरून 
खाली दक्षिण 
अमेरिकेकडे.... 


अटलांटिकवरून 

दक्षिण 
आफ्रिकेकडे... . 


जंगले आणि 
वाळवंटांवरून 

भारताकडे. 
चाळीस दिवसांत त्यांनी बावीस हजार मैल उड्डाण केले . यापुढे 

मोहिमेतील सर्वात मोठा टप्पा गाठायचा होता . 


न्यू गिनिआतील 
लाई शहर ते हाऊलँड 
बेट हे 2, 556 मैल अंतर. 

हाऊलँड ही प्रशांत 

महासागरातील एक 
बिंद्वत जमीन होती. ती 
शोधायला फार कसब 

लागणार होते . 


2 जुलैचे उड्डाण 
पाहिलेले लोक 
अमेलिया एरहार्ट 
आणि फ्रेड नूनन 
यांचे शेवटचे दर्शन 
घेणारे लोक होते . 


हाऊलँडमध्ये तटरक्षक जहाज इटास्का 
अमेलियाला मार्गदर्शन करणार होते . 
रात्रभर इटास्का संदेश पाठवत होते . 


AMELIA EARHART 95 
| पण अमेलियाच्या रेडिओला इटास्काचे 
| संदेश मिळत नव्हते. दिवस उजाडला 

.... आणि एक अखेरचा संदेश. 


एरहार्ट 
बोलतेय. 

आम्हाला 
दिशा कळत 

नाहीए . 


इटास्कावरून 
बोलतोय . आम्ही 
दिशांचे संदेश 
सतत पाठवतोय . 


इंधन संपत आलंय . 
तुमचे रेडिओ संदेश 
इथे पोहोचत 
नाहीएत . 


सकाळी 10 वाजता तिच्या विमानाचे इंधन संपले असावे . तिचा शोध घ्यायला 
अमेरिकी नौदलाने इतिहासातील सर्वात मोठी सागरी शोध मोहीम राबवली . 


त्यात एक युद्धनौका, चार विनाशिका आणि 60 विमाने 

होती . 


अमेलिया , फ्रेड 

आणि त्यांच्या 
विमानाचा काहीच 
थांगपत्ता लागला 
नाही. अमेलियाचा 
मृत्यू झाला, यावर 
लोकांचा विश्वासच 
बसत नव्हता. 


तिच्या मृत्यूचा तपशील कधीच कळला नाही, तो महत्त्वाचाही / अंत 
नाही . एक स्त्री काय साध्य करू शकते , हे 39 वर्षांच्या अमेलिया 

_ एरहार्टने आपल्या कर्तृत्वाने सिद्ध केले आहे . 


